अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण 
घेणाऱ्या विद्यार्थीनींच्या २०० प्रवेशक्षमतेच्या 
वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : TAT] २०१२/प्र.क्र.१६८/२०१२/कार्यासन-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : १. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
अविवि २००९/ प्र.क्र.१५/का.८, दिनांक ०२ मार्च, २०१०. 
२. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
AAT २०११/ प्र.क्र.१३०/का.८, दिनांक २० डिसेंबर, २०११. 
३. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
FAT] २०१२/ प्र.क्र.१६८/का.८, दिनांक २१ जून, २०१३ 
४. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
FAY २०१२/ प्र.क्र.१६८/का.८, दिनांक २८ जुलै, २०१५. 
प्रस्तावना : 


राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृह 
बांधण्यास संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरुन राज्यात 
अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी वसतिगृहे सुरु करण्यात आलेली आहेत. संदर्भ क्र.३ व ४ येथील शासन 
निर्णयान्वये वसतिगृहामध्ये नियुक्‍त करण्यात येणारा कर्मचारीवृंद, वसतिगृहात प्रवेशा घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची 
शुल्क आकारणी, वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध करुन द्यावयाचे अनुदान इत्यादी बाबी निश्चित 
करण्यात आलेल्या आहेत. 
२. संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये ज्या वसतिगृहांची प्रवेशक्षमता ३०, ६० व १०० इतकी आहे 
त्या वसतिगृहांसाठी विद्युत, पाणी व कार्यालयीन खर्च यासाठी वार्षिक अनुदानाची रक्‍कम निर्धारीत करण्यात 
आलेली आहे. त्यामुळे आता २०० प्रवेशक्षमतेच्या वसतिगृहासाठी विद्युत, पाणी व कार्यालयीन खर्च यासाठी 
वार्षिक अनुदान निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

१) अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी बांधण्यात आलेल्या /येणा-या २०० 
प्रवेशक्षमतेच्या वसतिगृहासाठी विद्युत, पाणी व कार्यालयीन खर्च यासाठी रु.८.०० लाख वार्षिक 
अनुदान निश्चित करण्यात येत आहे. 

२) वसतिगृहांच्या देखभालीकरीता देण्यात येणारे अनुदान तसेच वसतिगृहाकरीता नियुक्‍त करण्यात 
येणारा कर्मचारीवृंद व त्यांचे मानधन हे दि. २१ जून, २०१३ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे असेल. 


३. संबधित प्राचार्य/संचाळक यांनी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय/कार्यालयीन आदेडा /वित्तीय नियमावली/ भारताचे नियंत्रक व महाळेखापरिक्षक यांचे निरीक्षण 
अहवाल/वित्तीय कार्यपद्धती यांचा अवलंब करावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वसगृ २०१२/प्र.क्र.१६८/२०१२/कार्यासन-८ 


सदर Be परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२४०२२७१२५२०१३२१४ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANAND NARAYANRAO BHONDVE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
ANAND NARAYANRAO Piscine’ 


2.5.4.20=a1 1586f7ebf5942c9727d91c8c251f01dab61da28a62264d92 
646¢4dc3827d4d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

B H O N DVE serialNumber=D040EF80427E869FA7C6F2F326EAF61F9B4591294C9 
BE6229580E816D54D3859, cn=ANAND NARAYANRAO BHONDVE 
Date: 2024.02.27 13:01:50 +05'30' 


(आ. ना. भोंडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


म 
टी 


-O 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9 (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई / नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 

संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 

कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर, 
१०) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन , पुणे 

११) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१४) (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई 

१२) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७५) 
) 
) 


mM SF 0०८ wW A 


a 


Von 


१३) रोखशाखा व कार्यासन-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन-८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


